केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत 

आर्वी नगरपरिषदेच्या सारंगपूरी तलावाचे सरोवर 
पुनरुज्जीवन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. (रु.१३.८३ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

४. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 

५. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 

६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेशा क्र. 
मजीप्रा/मुआ(ना)/तांशा-२/१४०८/२०२४, दिनांक २३ जुले, २०२४. 

७. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनिःस्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती 
आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिळेली आहे. यामध्ये आर्वी नगरपरिषदेच्या 
सारंगपूरी तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ७ अन्वये मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४१/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत आर्वी नगरपरिषदेच्या रु. १३.८३ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या सारंगपूरी तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय 


आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 

(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
५०%) ४०%) १० %) 
|: ही. | २ 3 8 पु 
आर्वी नगरपरिषद । १ ३.८३ ६.९१५ ५.५३२ १.३८३ 
२. आर्वी नगरपरिषदेच्या सारंगपूरी तळावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
SI. No. Description Amount in Rs. 
1 De- Silting, Excavation and Gabion 12908225 
2 Strengthening of Dam 21694397 
3 Retaining wall 13332421 
4 Garden 28554872 
5 Gate 1 2243847 
fe 64 — I Gate 2 1524229 
1 Cycle Path 4267521 
| 8 Parking shed 5653151 
| 9 | MS railing for lake 14618747 
10 Toilet Block 2656727 
11 Pergola 745640 
12 Electrical Work 5826347 
Total 114026124 
18% GST 20524702 
1% Labour Insurance 1140261 
Royalty Charges 2581993 
Testing Charges 69430 
Gross Total 138342511 
Say Rs. 13.83 Cr. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांकापासून 92 महिने 


३. आर्वी नगरपरिषदेच्या सारंगपूरी तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची Opex किंमत आर्वी नगरपरिषदेने 


उभारणे आवश्यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १२ महिने राहील. 


४. आर्वी नगरपरिषदेच्या सारंगपूरी तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१.सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा आर्वी नगरपरिषद राहील. 
४.२.प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा आर्वी नगरपरिषदेमार्फत भरण्यात यावा. 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४१/नवि-३३ 


४.३.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 
४.४.राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा 
प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक 
राहील. 
४.५.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या 
आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे बंधनकारकराहील. 
४.६.सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेश्ापासून ४५ दिवसांच्या आत देण्यात 
येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 
४.७.केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची (Reforms) पूर्तता 
विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक राहील. 
४.८.निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र 
शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ ४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र 
शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत 
वितरीत केला जाईल. 
४.९.अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांनी 
त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीश्ी सांगड (Convergence) घालणे आवश्यक राहील. 
यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 
४.१०.सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येणारा निधी हा 
कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक 
परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, आर्वी नगरपरिषद यांची राहील. 
४.११.सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर 
आर्वी नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा 
केंद्र हिश्याचाव त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 
४.१२.केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज 
संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
४.१३.सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात आर्वी नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे 
अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केळेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 
असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४१/नवि-३३ 


४.१४.राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणामुळे वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केळे जाणार नाही. 
४.१५.सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार 
यांची संयुक्तरीत्या राहील. 
४.१६.प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
४.१७.अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा 
करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 
४.१८. सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच जागा उपलब्ध करुन 
घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात यावी. 
४.१९.आर्वी नगरपरिषदेस यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व 
या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्‍्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी 
संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांची राहील. 
५. केंद्र शासन पुरस्कृत केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० अभियांच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 
मार्गदर्शक सुचना आर्वी नगरपरिषदेच्या सारंगपूरी तलावास पुनरुज्जीवन प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०११४१२३७७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 
CHANDRAKA 
NT ANDGE 
(श्रीकांत आंडगे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा .मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


Cc A A -5 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४४१/नवि-३३ 


र. 
१०. 
११; 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , नवी मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग. 

जिल्हाधिकारी, वर्धा. 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, वर्धा. 

मुख्याधिकारी, आर्वी नगरपरिषद, आर्वी. 

निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ५पैकी५ 


